छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान 
योजनेअंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या 
अखत्यारीतील कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) 
मार्फत भरलेल्या शोतकऱ्यांच्या कर्जमाफी 
ऑनलाईन अर्जाचे सेवाशुल्क अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र. संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१५८/२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१५८/२-स, 
दि.२८.१.२०२० 


शासन शुध्दीपत्र :- 


छत्रपती शिवाजी महाराज शोतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या 
अखत्यारीतील कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मार्फत AIHA कर्जमाफी ऑनलाईन अर्जाच्या 
सेवाश्युल्काची रक्कम “CSC e- Governance Services India _ limited” या कंपनीला 
अदा करण्याबाबत “वाचा” येथील शासन निर्णय दि.२८.१.२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आला 
आहे. 


उपरोक्त शासन निर्णय, सहकार, पणन व Tea विभाग क्र. संकीर्ण १०१८/ 
प्र.क्र.१५८/ २-स, दि.२८.१.२०२० मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत :- 

(१ सदर शासन निर्णयातील “शासन निर्णय”या मथळयाखालील तिस-या परिच्छेदातील दुसरी 
ओळ "सदर कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या (CSC) सेवाश्युल्काची रक्‍कम रु.२,८८,१६,३५०/- 
रुपये दोन कोटी अठ्ठ्॒याऐएंशी लाख सोळा हजार Hal पन्नास फक्‍त) “CSC e- Governance 
Services India limited” या कंपनीला अदा करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे." याऐवजी "सदर कॉमन सर्व्हिस सेंटरमार्फत (CSC) शोतक-यांच्या कर्जमाफी 
अर्जाच्या ऑनलाईन पध्दतीने भरलेल्या एकूण २८,८१,६३५ नोंदी माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालयाने प्रमाणित केल्यानंतर सेवाशुल्काची रक्‍कम रु.२,८८,१६,३५०/- (रुपये दोन 
कोटी अठ्ठयाऐंशी लाख सोळा हजार तीनशे पन्नास फक्त) “CSC e- Governance 
Services India limited” या कंपनीला अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे." असा बदल करण्यात यावा. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१५८/२-स 


सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९///५/.नीक्षीघा8950[॥89.90०९. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०२००२०११६०६२९३३०२ असा 


आहे. हे शासन शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०. 
११, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh Shankarrao 
Shingte 


( रमेठा शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखाकार, महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
महालेखाकार, महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 
वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कोषागार अधिकारी, पुणे. 
अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई 
निवड नस्ती-२-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


